प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत अपघात 
गट विमा योजनेच्या राज्य हिऱ्यासाठी 
लेखाशीर्ष उपलब्ध करुन देण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-११२१/प्र.क्र. १५६/पदुम-१४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :०४ मे, २०२२ 
संदर्भ - शासन निर्णय क्र. मत्स्यवि १०२०/प्र. क्र. १००/पदुम १४, दि. १७.११.२०२० 
प्रस्तावना - 
राज्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रामध्ये शाश्वत विकासाद्वारे नीलक्रांती घडविण्याच्या “प्रधानमंत्री 
मत्स्यसंपदा योजना” या योजनेला संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. सदर योजनेमध्ये मच्छिमारांसाठी विमा योजना ही योजना अंतर्भुत आहे. सदर योजनेचा 
आकृतीबंध, वार्षिक विमा हप्ता केंद्र हिस्सा ६० टक्के व राज्य हिस्सा Yo टक्के या प्रमाणात आहे. केंद्र 
हिऱ्याचा निधी विमा कंपनीत थेट जमा करण्यात येणार असल्यामुळे राज्य हिऱ्याची तरतुद 
करण्यासाठी नव्याने लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत अपघात गट विमा योजनेच्या राज्य हिऱ्यासाठी नविन 
लेखाशीर्षे उघडण्यासाठी नियोजन, वित्त विभाग व महालेखाकार कार्यालयाने मान्यता दिलेली आहे. 
मा. महालेखाकार यांच्या मान्यतेनंतर सदर लेखाशीर्षाकरिता सांकेतांक उपलब्ध करून देण्याची 
विनंती वित्त विभागास केली असता सदर विभागाने खालीलप्रमाणे नविन लेखाशीर्षे उपलब्ध करून 
दिलेली आहेत. 


अ. | योजनेचे नाव NS (मराठी) ANS (इंग्रजी) 
क्र. 
| प्रधानमंत्री मागणी क्र. डी ०६, Demand No D-06 
मत्स्यसंपदा २४०५ - मत्स्यव्यवसाय 2405 - Fisheries 
योजनेंतर्गत ढु (00) - 
appeal a ushers 121 - Welfare Scheme for 
a १२१ चच गालाला 
कल्याणकारी कल्याणकारी योजना | - (Pradhan “Manta 
योजना- ०१ - प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा | Matsya Sampada Yojna 
मच्छिमारांसाठी योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) | (Centrally Sponsored 
अपघात गट विमा | (०१०१) - मच्छीमारांसाठी | Scheme) 
गाजत aie Kem} aoe aa (01)(01) - Group Accident 
रणी] यचा गळ TAA नचा (ee Insurance Scheme _ for 
टक्‍के राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) | Active Fishermen (40% 
33 - अर्थसहाय्य State Share) (Scheme) 
(२४०५ ७८६६) 33 - Subsidies 
(2405 7866) 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-११२१/प्र.क्र. १५६/पदुम-१४ 


२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३३१/१४३१, 


दि. 29.90.2029 व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४९१/२०२१/व्यय- 


अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


२, दि. ०३.११.२०२१ 


2 सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५०५१४४४२९५५०१ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Shrinivas 
Jagannath Shastri 


Digitally signed by Shrinivas Jagannath Shastri 

DN: c=IN, o=Personal, title=: 

pseud 18d3 1 b3edf9920fda8c1 dOfSf1 35a08db96d9d5 160 

52454832375d63a281822, postalCode=410210, st=Maharashti 
02f19ac7e7ab3a50d817c95cf483e33229cf0cbb03 

283b175900630f81d2337, ‘Sh h Shi 

Date: 2022.05.05 14:45:23 +05'30' 


(श्रीनिवास शास्त्री) 


र्य 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२. मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा. मंत्री (मत्स्यव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. राज्यमंत्री(पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

८. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. उप सचिव (त्रद्ष्ण व हमी संनियंत्रण कक्ष), मंत्रालय, मुंबई. 


१०. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) मुंबई / नागपूर 


११. अधिदान व लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


१४. सहसंचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मंत्रालयासमोर,मुंबई 


१५. कक्ष अधिकारी (पदुम १२, पदुम १३, पदुम १४, पदुम १६) 
१६. निवडनस्ती 


